मंत्रालयीन विभागातील सह सचिव, 
उप सचिव यांना ठोक भरपाई मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः चवक - १०१३ /प्र.क्र.१७/२०१३/सेवा- ३ 
खो.क्र.३३५ (विस्तार), तिसरा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २६ एप्रिल, २०२२ 


वाचा- 

१) वित्त विभाग, झासन निर्णय क्रमांक: विअप्र १००५/प्र.क्र.१६/२००५/विनियम, 
दि.१४ जुले, २००५ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्न १००५/प्र.क्र.३९/२००५/विनियम, 
दि.२३ जानेवारी, २००६ 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: चवक१४१०/प्र.क्र.११/सेवा-३, दि.१२ ऑगष्ट, २०१० 

४ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०१०/प्र.क्र.२१/सेवा-३, 
दि.१३ ऑक्टोबर, २०१० 

५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: चवक-१०१३/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दि.१० जुले, २०१३ 

६) वित्त विभाग, शासन Pete  क्रमांकःचवक-१०१३/प्र.क्र.१७/२०१३/सेवा-३, 
दि.११ सप्टेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना - 

मंत्रालयातील सहसचिव व उपसचिव यांना वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त दिनांक १० जुले, २०१३ 
च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित पदाच्या ग्रेड वेतनाएवढी रक्‍कम एकत्रित ठोक भरपाई रक्‍कम म्हणून 
मंजूर करण्यात आली आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याच्या अनुषंगाने, सदर अधिकाऱ्यांच्या 
वेतनश्रेणी व वेतनामध्ये झालेल्या सुधारणा विचारात घेता, मंत्रालयीन विभागातील सह सचिव, उप 
सचिव यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या ठोक भरपाईच्या रकमेमध्ये, उपरोक्‍त वाचा येथील क्रमांक ६ मध्ये 
नमूद दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. तथापि सदर ठोक 
रक्‍कम मंजूर करतांना गणना करण्याचे सुत्र वेगवेगळे असल्याने, त्यात एकवाक्यता आणण्याबाबतचा 
प्रस्ताव, शासनाच्या काही काळ विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

मंत्रालयात सहसचिव पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार 
सहसचिव पदाच्या Pay Matrix Level-S-20 मधील 06॥-१ च्या ११% ऐवजी १५% एवढी एकत्रित 
रक्‍कम ठोक भरपाई म्हणून मंजूर करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः चवक-१०१३/प्र.क्र. १७/२०१३/ सेवा-३ 


२. या व्यतिरिक्त इतर सर्व तरतुदी वित्त विभागाच्या, शासन निर्णय क्रमांक:चवक-१०१३/ 
प्र.क्र.१७/२०१३/सेवा-३, दि.११ सप्टेंबर, २०१९ मध्ये नमूद केल्यानुसार राहतील. 
३. सदर सुधारणा या झासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या महिन्यापासून लागू करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२६१६०५५५५१०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VINAYAK 
ARVIND DHOTRE 


(वि. अ. धोत्रे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्य 

५. मंत्रालयीन सर्व विभाग 

६. सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव मंत्रालय, मुंबई 

७. सचिव, मा.सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

८. सचिव, मा.अध्यक्ष, विधान सभा, विधानमंडळ, मुंबई 

९. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचे स्वीय सहायक 

१०.महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) १ महाराष्ट्र, मुंबई 

११.महालेखापाल , (लेखा व अनुज्ञेयता)१ महाराष्ट्र, मुंबई 

१२.महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३.महालेखापाल , (लेखा व अनुज्ञेयता) २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१४.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१५.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 

१९.बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई १ 

२०.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं. १, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक,नरिमन पॉईंट , मुंबई २० 

२१.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४,राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड,मुंबई ४ 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चवक-१०१३/प्र.क्र. १७/२०१३/ सेवा-३ 


२२.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई १३ 

२३.इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई २५ 

२४.नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, ठाकरसी हाऊस, बलार्ड इस्टेट, मुंबई १ 

२५.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई २८ 

२६.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

२७. निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


